उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील 
मान्यताप्राप्त अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील 
ग्रंथपाल व शारीरिक शिक्षण संचालक या संवर्गातील रिक्‍त 
पदे भरण्यावरील निर्बंध शिथील करणेबाबत शुध्दीपत्रक.. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: आढावा-१५१३/प्र.क्र.१२५(भाग-८)/म.शि.५, 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक :- २७ मार्च, २०२३ 

वाचा:- 
संदर्भ :- शासन निर्णय क्र. आढावा-१५१२/प्र.क्र.१२५(भाग-८)/म.शि.५, दिनांक २५ मार्च, २०२३. 


शासन शुध्दीपत्रक- 


संदर्भाधिन शासन निर्णयाच्या weasels शेवटचे वाक्य मूळ वाक्‍्याऐवजी पुढीलप्रमाणे वाचावे :- 
“आता ग्रंथपाल -१२१ व शारीरिक शिक्षण संचालक-१०२ या पदांच्या पदभरतीस वित्त विभागाने सहमती दिली 
असल्यामुळे सदर पदांच्या पदभरतीची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.” 

शासन निर्णयातील परि.१ मधील पहिले वाक्य मूळ वाक्याऐवजी पुढीलप्रमाणे वाचावे :- 

“राज्यातील apy विद्यापीठाशी संलग्नित उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील 
मान्यताप्राप्त अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील उच्च स्तरीय सचिव समितीने मंजूर केलेल्या ग्रंथपाल- 
१६३ व शारीरिक शिक्षण संचालक-१३९ या संवर्गातील पदांपैकी ग्रंथपाल-४२ व शारीरिक शिक्षण संचालक-३७ ही 
यापूर्वी भरलेली पदे वगळता उर्वरित ग्रंथपाल-१२१ व शारीरिक शिक्षण संचाळक-१०२ अशा एकुण २२३ पदांच्या 
भरतीस वित्त विभागाच्या दिनांक ०४.५.२०२० व दिनांक २२.६.२०२१ च्या शासन निर्णयातील अट शिथील करुन 
खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे.” 

२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०३२७१९२७१६९४०८ असा आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

PRATAP 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. - 
हाराष्ट्राचे WS J PANDURANG LUBAL ८ : 


9। 
Date: 202: 


(प्रताप पां. GHATS ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
. मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण, मंत्रालय, मुंबई. 
६. संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
. सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण. 
८. कुलसचिव, सर्व अकृषि विद्यापीठे. 
. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), नागपूर/मुंबई, महाराष्ट्र/मुंबई १/२. 
१०. लेखा व अधिदान अधिकारी, मुंबई. 
११. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१२. सर्व जिल्हा कोषाधिकारी यांची कार्यालये. 
१३. सर्व कार्यासने (मशि) 
१४. निवडनस्ती, का.मशि-५. 


